धनगर समाजासाठी संशोधन व प्रशिक्षण 
संबंधित तीन योजना महात्मा ज्योतीबा फुले 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), 
नागपूर यां संस्थेमार्फत राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , 
शासन निर्णय क्र. महाज्यो-२०२०/ प्र.क्र. ५१/शिक्षण 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - २५ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : १. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय 
क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०३/विजाभज -१, दिनांक :- of सप्टेंबर, २०१९ 
२. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय 
क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०४/विजाभज-१,दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०१९ 
३. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय 
क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०६/विजाभज-१, दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


शासनाच्या दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार भटक्या जमाती-क या 


प्रवर्गातील धनगर समाजातील युवक युवतींना स्पर्धा परिक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे, 


या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात 


येणाऱ्या स्पर्धा पूर्व परिक्षांसाठी निवासी प्रशिक्षण देणे तसेच या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींना 


लष्कारातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी आव्यक ते प्रशिक्षण देणे अशा तीन 


योजना शासनाने धनगर समाजासाठी मंजुर केलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने खाळील तीन योजनांचे 


शासन निर्णय निर्गमित झालेले असून या योजनांचे लेखाशिर्ष/ अर्थसंकल्पीय तरतूद सुध्दा सन २०२०- 


२१ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. या योजना महात्मा ज्योतीबा Hed संशोधन व प्रशिक्षण 


संस्था (महाज्योती), नागपूर यांचे मार्फत राबवावी असा उल्लेख सदरहू शासन निर्णयात आहे. या सर्व 


योजनाची तरतूद महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर संस्थेला 


हस्तांतरणाची बाब व सदरहू तरतुद प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर यांच्यामार्फत उपलब्ध 


करुन देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या बाबीस अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्यो-२०२०/ प्र.क्र. ५१/शिक्षण 


शासन निर्णय :- 


खालील नमूद योजना महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर 


यांचे मार्फत राबवावी असा उल्लेख संदर्भाधीन शासन निर्णयात करण्यात आलेला आहे. 


१) धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी fasts कार्यक्रम भटक्या जमाती-क मधीळ धनगर 
समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा परिक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक सवलती लागू 
करण्याबाबत. (शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०६/विजाभज-१, दि. ०६.०९.२०१९.) 

२) धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी fess कार्यक्रम- भटक्या जमाती- क मधील धनगर 
समाजातील विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग /महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून 
घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा पूर्व परिक्षांसाठी निवासी प्रशिक्षण देणेबाबत. (शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.०३/विजाभज -१, दि.०६.०९.२०१९.) 

3) धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी विशोष कार्यक्रम- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील 
धनगर समाजातील बेजारोजगार युवक-युवतींना लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील 
पोलिस भरतीसाठी आव्यक ते प्रशिक्षण देणे. (शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०४/ 
विजाभज-१, दि. ०६.०९.२०१९.) 


त्यानुसार उपरोक्‍त योजनांकरिता सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात 


आलेला निधी महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर 


यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात येत असून सदरहू तरतुद प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 


विभाग, नागपूर यांचेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१///.शीक्षीचा85॥008.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२८११३११६६०२२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prakash Nathlya Val 
DN: c=IN, ०4७०४७ Of Mahi ht OTHER BACKWARD 
[| a a 5 h BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT, postalCode=400032, 
‘Maharasht! 
2.5.4.20=37e23389b57a9e7ec7b19b76a5807897 1 3f16034880d23 
£1579f9f010c94459d, 


Nathlya Valvi माय 
(प्रकाश वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
२. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्यो-२०२०/ प्र.क्र. ५१/शिक्षण 


३. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

४. मा. प्रधान सचिव, इमाबक यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर. 
५. सह सचिव/ उप सचिव,विजाभज यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई. 

६. संबंधित अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती - महाज्योती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


